शिवभोजन केंद्रावर CCTV 
यंत्रणा बसविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिभोथा-२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१जानेवारी, २०२० 
२) शासन निर्णय क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि.१८फेब्रुवारी,२०२० 
3) शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१(आओ/नापु-१७, दि.२६ मार्च,२०२० 
४) शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि.२८ मार्च,२०२० 
५) शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि.२९ मार्च,२०२० 
प्रस्तावना :- 
राज्यात Braver योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमळबजावणी करणे तसेच कार्यरत शिवभोजन 
केंद्रांवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्याकरीता कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 


राज्यातील प्रत्येक शिवभोजन केंद्रावर CCTV यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 
त्याअनुषंगाने शिवभोजन केंद्र चालकांसाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत- 
१) प्रत्येक शिवभोजन केंद्रामध्ये CCTV यंत्रणा बसविणे अनिवार्य राहील. याबाबतच्या तांत्रिक 
बाबी सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्या आहेत. 

संपूर्ण शिवभोजन केंद्राची जागा व्यापेल sean पद्धतीने Cctv यंत्रणा शिवभोजन केंद्रात 

बसविण्यात यावी. शिवभोजन केंद्राच्या रचनेनुसार एक किंवा अधिक CCTV कॅमेरा बसविणे 

आवश्यक राहील, जेणेकरून संपूर्ण शिवभोजन केंद्र दिसू हकेल. 

3) शिवभोजन केंद्रचाळकाने शिवभोजन वाटपाच्या विहीत कालावधीतील कमीतकमी मागील 
३० दिवसांचे प्रक्षेपण तपासणीसाठी उपलब्ध राहील याची दक्षता घ्यावी तसेच सदर 
प्रक्षेपणाचा Data संबंधित अधिका-यांना आवश्‍यकता लागेल तेव्हा तपासणीसाठी पेन ड्राईव्ह 
अथवा तत्सम स्टोरेज डिव्हाईस मध्ये उपलब्ध करून द्यावा. 

४) शिवभोजन केंद्राच्या ठिकाणी विजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता विचारात घेऊन पर्यायी 
व्यवस्था करणे आवश्‍यक राहील. 


ae 


उपरोक्त बाबींची संपूर्ण जबाबदारी शिवभोजन केंद्रचालकाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७ 


२. जिल्हाव तालुका स्तरावरील कार्यालयांसाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत- 


१) क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व अधिका-यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाळील शिवभोजन केंद्रांमध्ये 
उपरोक्त सूचनांनुसार CCTV यंत्रणा बसविण्याची कार्यवाही दि.३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत 
करुन घेण्यात यावी. 

२) शिवभोजन केंद्राची देयके अदा करताना तसेच शिवभोजन केंद्रांबाबत कोणत्याही प्रकारची 
तक्रार we झाल्यास अथवा कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित 
शिवभोजन केंद्राचे प्रक्षेपणाची तपासणी करून नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी. 

3) तक्रारप्राप्त प्रकरणांवर अंतिम आदेशा होईपर्यंत संबंधित प्रक्षेपण जतन करण्यासाठी 
आव्यक उपाययोजना करावी. तसेच असे प्रक्षेपण अंतिम आदेश होईपर्यंत गहाळ होऊ 
नये याची दक्षता घेण्यात यावी. 


उपरोक्त सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२११२२७१६२७१५१८०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by CHARUSHILA CHANDRAKANT TAMBEKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
CHARUSHILA ५०00000000 ताया oases 


2.5.4.20=332dfd6e6db0a06570cca25f9¢39add2bebc7d207b3405d1 1474330 


d0a9e014, pseudonym=6D15FCAG9F88876EC2B759F 13E27834408B4EDDE, 
C H A N D RA KA N T TA M B E KA R seria INumber=2B0496C0C213A3F50C6522CC39AESDE9SE1 150AC3287E89C2 

1B1422E313820A2, -CHARUSHILA CHANDRAKANT TAMBEKAR 

Date: 2021.12.28 17:23:02 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 
2) मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्नरासं यांचे खाजगी सचिव 
३) सचिव (अनापुवग्रास) यांचे स्वीय सहाय्यक 
४) सर्व जिल्हाधिकारी 
५) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
६) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, मुंबई 
७) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 
८) सर्व उपनियंत्रक, शिधावाटप 
९) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
qo) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
११) सर्व तहसीलदार 
92) निवडनस्ती कार्यासन (नापु-१७. 


Cc 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७ 


शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२१/प्र.क्र.१६१/नापु १७, दि.२७.१२.२०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र 
Camera Minimum Technical Specifications 
| Sr.No. | No. Parameter Minimum Specifications or better 
1 Video Compression H.265 or better 
2 Video Resolution 1920 X 1080 
3 Frame rate Min. 25 fps 
4 Image Sensor “1/3 or 1/2.8” Progressive Scan CMOS 
5 Lens Type Fixed 
| 6 Lens 2.8mm or wider 
7 IRs R Inbuilt IR with minimum 30 Mirs. Range 
8 | Multiple Streams iene at H.265 and each stream individually 
| 9 | Minimum Illumination | Colour: 0.2 lux, IR: 0 lux 
Auto adjustment + Colour, brightness, sharpness, contrast, white balance, 
10 Remote Control of exposure control, backlight compensation, Gain Control, Auto 
Image settings focus, Remote Focus, Remote Zoom 
11 Wide Dynamic Range | True WDR (120 dB) 
12 ०००6०0 HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, 
ONVIF Profile S and G 
13 Security Password Protection, IP Address filtering, User Access Log, 
HTTPS encryption, TSL/SSL 
14 Intelligent Video Motion Detection, Blur & Tampering alert 
15 ॥18॥1 ॥/0 1) Input & 1 Output contact for 3rd part interface 
16 Operating conditions | 0 to 50°C 
17 Rating IP-66/67 rated & IK 10 
18 Certification UL, EN/CE, FCC, BIS. 
19 Power PoE to follow 802.3 af /at 
Should support at least 128 GB micro-SD (class 10) memory 
20 Memory Card card (1 Nos. of 128 GB SD card to be provided with each 
camera) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


